बी.टी. कापूस बियाणांमध्ये परवानगी नसलेले 
WRI Weta असणारे जीन 
(Herbicide Tolerant Transgenic Gene) 
आढळून आल्याप्रकरणी चौकशी करणेकरीता 
स्थापन केलेल्या विहोष तपास पथकास (Si) 


अहवाल सादर करण्याकरीता मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय पुरकपत्र क्रमांक: बियाणे १०१७/प्र.क्र.१९४(भाग-१)/१ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा:- 

१) केंद्र शासनाचे दिनांक १०/०१/२०१८ रोजीचे गोपनीय अ.श्ा.पत्र क्रमांक ९८/॥॥५॥. 

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- एनओसी २०११/प्र.क्र.३७८/१अ, 
दिनांक १७.११.२०१२. 

3) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- बियाणे १०१७/प्र.क्र.१९४/१अ, 
दिनांक ०७/०२/२०१८. 

४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- बियाणे १०१७/प्र.क्र.१९४/१अ, 
दिनांक ०३/०३/२०१८. 

५) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- बियाणे १०१७/प्र.क्र.१९४/१अ, 

दिनांक ३०/०६/२०१८. 

६) श्री. कृष्ण प्रकाश (भा.पो.से.), अध्यक्ष, विशोष तपास पथक (SIT) यांचे दिनांक ०२ सप्टेंबर, 

२०१८ रोजीचे पत्र क्रमांक वि.त.प./8॥/मुदतवाढ/४४/२०१८. 


प्रस्तावना: 

बी.टी. कापसाच्या बियाणांमध्ये परवानगी TASS तणनाशकाला CSAs असणारे 
Transgenic Herbicide/Glyphosate Tolerant Trait वापरून अनेक बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी 
अवैधपणे बियाणांचे उत्पादन व विक्री केल्याची बाब निदर्शनास आलेली असल्याने याबाबत दिनांक 
०३ मार्च, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्री. Swope (भा.पो.से), विशेष पोलीस 
महानिरीक्षक, (व्ही.आय.पी. सुरक्षा), मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाळी विशहोष तपास पथक (Special 
Investigation Team) स्थापन करण्यात आलेले आहे. यासंदर्भातच्या कार्यकक्षा, अटी आणि शार्थी 
दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमुद केल्यानुसार आहेत. 

सदर अटी व शरर्थीनुसार सदर पथकास अहवाल सादर करण्यास एक महिन्याचा 
कालावधी निश्चित करण्यात आलेला होता. यासंदर्भात, दिनांक ३० जुन, २०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये सदर पथकास अहवाल सादर करण्यास ५ महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात 
आलेला आहे. तथापि, सदर वाढीव कालावधीमध्ये राज्यात विविध ठिकाणी सुरू झालेले मराठा 
आरक्षण आंदोलने, त्यामुळे निर्माण झालेली कायदा व सुव्यवस्थाची परिस्थिती, त्यामुळे राज्यातील 


व्ही.आय.पी. व्यक्तींसाठी असलेली सुरक्षा व्यवस्था सांभाळणे, अतिरिक्त पदाचे सोपविण्यात 
आलेले पदभार व विशेष तपास पथकाने यापुर्वी दाखल केलेल्या पोलीस गुन्ह्यांच्या तपास 


शासन निर्णय पुरकपत्र क्रमांकः बियाणे १०१७/प्र.क्र.१९४(भाग-१)/१ओ 


कामकाजासाठी लागणारा कालावधी इत्यादी विविध कारणांमुळे विहित मुदतीत अहवाल सादर 
करणे अडचणीचे झालेले असल्यामुळे विशेष तपास पथकास अहवाल सादर करण्यासाठी पुनश्वः 
तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्याबाबत श्री. कृष्ण प्रकाश (भा.पो.से.), अध्यक्ष, विशोष तपास 
पथक (SIT) यांनी संदर्भ क्रमांक ६ येथील पत्रान्वये विनंती केळेली आहे. यासंदर्भात सदर प्रकरणाची 
व्याप्ती पाहता सदर विशेष तपास पथकास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

बी.टी. कापसाच्या बियाणांमध्ये परवानगी नसलेले तणनाशकाला सहनशील असणारे 
Transgenic Herbicide/Glyphosate Tolerant Trait वापरून अनेक बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी 
अवैधपणे बियाणांचे उत्पादन व विक्री केल्याची बाब Press आलेली असल्याने याबाबत दिनांक 


०३ मार्च, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्री. कृष्णप्रकाश (भा.पो.से), विशेष पोलीस 
महानिरीक्षक, (व्ही.आय.पी. सुरक्षा), मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष 
तपास पथकास (SIT) ATA SST सादर करण्यासाठी दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०१८ पासून तीन 
महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात येत आहे. 

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८१२१५११५१३१२५०१ असा आहे. हे 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Umesh Narayan Chandiwade 
harashtr 


3: hi 
2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf9 1 bbd03 


Umesh Narayan 
Chandiwade __ काड 


yan Chandiwé 
De 2018.12.15 11:58:36 +05'30' 


(उमेडा चांदिवडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. आयुक्त, राज्य गुप्त वार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, (व्ही.आय.पी. सुरक्षा), मुंबई 

१०. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. कृषि संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. विभागीय कृषि सह संचालक, अमरावती. 

१३. विभागीय कृषि सह संचालक, सर्व 

१४. मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५.निवडनस्ती, कार्यासन 931. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


